महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम 
कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत विभाग 
प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व 
कार्यालय प्रमुख यांना वित्तीय अधिकार 
प्रदान करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. इबांका २०१८/प्र.क्र.९८/कामगार-७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ जानेवारी, २०२१. 


संदर्भ :- शासन निर्णय क्र.इबांका २०१८/प्र.क्र.९८/कामगार-७, दि.८ जानेवारी,२०२१ 


प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) 


अधिनियम, १९९६ पारीत केला असून त्यास अनुलक्षून शासनाने महाराष्ट्र इमारत व 


इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाडार्ती) नियम, २००७ पारीत केला आहे. 


२. SARA व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, 
१९९६ च्या कलम १८ अन्वये शासनाने दिनांक ४ ऑगस्ट,२००७ च्या अधिसूचनेन्वये 


महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले आहे. केंद्र 


शासनाच्या इमारत व इतर बांधकाम कामगार (उपकर) अधिनियम, १९९६ मधील HOA 


३ ला अनुलक्षून केंद्र शासनाने दिनांक २६ सप्टेंबर, १९९६ च्या अधिसूचनेन्वये 


बांधकामाच्या (जमिनीचे मूल्य वगळून) १% उपकर कर निर्धारण अधिकारी यांनी 


मंडळाकडे जमा करण्याची तरतूद केली आहे. सदर तरतूदीच्या अनुषंगाने मंडळाकडे 


जमा झालेला उपकर इमारत व इतर बांधकाम कामगार (उपकर) अधिनियम, १९९६ 


च्या कलम २२ प्रमाणे मंडळांतर्गत Alea बांधकाम कामगारांना मंजूर विविध 


कल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्यात येतो. 


सदर अनुदान खर्च करण्याकरिता इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार 


नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९६ मध्ये तरतूद नसल्याने विभाग प्रमुख,प्रादेशिक 


कार्यालय प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांच्या वित्तीय अधिकार प्रदान करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.इबांका २०१८/प्र.क्र. ९८/कामगार-७, दिनांक ८ 
जानेवारी, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात आलेल्या विभाग प्रमुख, 


शासन निर्णय 


क्रमांकः इबांका २०१८/प्र.क्र.९८/कामगार-७ 


प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांना या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात येत 


आहेत. 


२. हा 


शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०११११६०९०३६६१० असा 
आहे आणि शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHASHANK 
MADHAV SATHE 


(31. AT. साठे) 


सोबत :- परिशिष्ट “अ सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 

सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 


७. मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानपरिषद/विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, 
८. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 
९. सर्व अ.मु.स/प्र.स./ सचिव मंत्रालयीन विभाग 


१०. 
११, 
१२ 
१२३. 


१४. 
१५. 
१६. 


प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
कामगार आयुक्त, मुंबई/अतिरिक्‍त कामगार आयुक्त, मुंबई/पुणे /नागपूर/ 


.महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता ), मुंबई/नागपूर 


सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम 
---कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई 

उप कामगार आयुक्त, मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद 

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, सर्व सदस्य 
निवड नस्ती (कामगार-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. इबांका २०१८/प्र.क्र.९८/काम.७, दिनांक ११ जानेवारी, २०२१ 


परिशिष्ट-अ 


इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९६ अंतर्गत गठित करण्यात आलेल्या 
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई यांना प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार 


अ. | नियम वित्तीय शक्तीचे वर्णन अधिकाराचा वापर करण्यास | प्रदान केलेल्या वित्तीय अटी 

क्र. | क्र. सक्षम असलेले प्राधिकारी अधिकारांची मर्यादा 

a 2 3 1, 1 4 & 

; - vet aden alte परंतु सहा वर्षापेक्षा | सचिव तथा मुख्य कार्यकारी | पूर्ण अधिकार अशा दाव्यांना मंजुरी देण्यापूर्वी कार्यालयात 
अधिक नाही samt कालावधीपर्यंत | अधिकारी उपलब्ध असलेल्या परिपोषक अमिलेख्यांच्या 
प्रशासकीय कारणास्तव प्रलंबित राहिलेल्या | उप मुख्य कार्यकारी आधारे दाव्यांची तपासणी व पडताळणी करुन असे 
कर्मचाऱ्यांच्या स्वत:च्या सुध्दा वेतन व । अधिकारी दावे पूर्वी कधीही आलेले नव्हते असे प्रमाणित 
भत्त्यांच्या अथवा वेतनवाढीच्या थकबाकीच्या | जिल्हा कार्यकारी अधिकारी करुन रक्‍कम आदा करण्यात यावी. 
दाव्यांच्या रकमांचे प्रदान करण्यास मंजूरी | oq जिल्हा कार्यकारी 
देणे. अधिकारी 

२ २  । सहा वर्षापेक्षा जास्त काळ प्रशासकीय | सचिव तथा मुख्य कार्यकारी | पूर्ण अधिकार अशा दाव्यांची योग्य ती तपासणी व पडताळणी 


कारणास्तव प्रलंबित राहिलेल्या /थकित 
ठेवलेल्या परंतु मुदतीबाबतच्या कायद्यानुसार 
कालबाहयन झालेले :- 

१. मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते किंवा 
वेतनवाढी संबधीचे दावे. 

२. मंडळात सेवेत नसलेल्या व्यक्तींचे दावे 
मंजूर करणे. 


अधिकारी 


करुन सदर दाव्यांना मंजूरी प्रदान करण्यासाठी 
सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे 
पाठवावेत. कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या 
परिपोषक अभिलेख्यांच्या आधारे दाव्यांची तपासणी 
व पडताळणी करण्यात आली आहे आणि हे दावे 
पूर्वी कधीही काढण्यात आले नव्हते असे संबंधित 
प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख / कार्यालय प्रमुखाने 
प्रमाणित करुन सचिव तथा मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांची मान्यता घ्यावी. 


मंडळ कार्यालयासाठी जागा भाडयाने 
घेण्यास व भाडे प्रदान करण्यास मंजूरी देणे. 


सचिव तथा मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 


पूर्ण अधिकार 


१. शासनाची व मंडळाची मान्यता असावी. 
२.अधिकारी व कर्मचारीवर्ग यांच्या संख्येनुसार 
अनुज्ञेय असलेले जागेचे क्षेत्रफळ असावे. 
३.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांच्याकडून शासकीय जागा उपलब्ध 
नसल्याचे व भाडयांचा दर वाजवी असल्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र असले पाहिजे. 

४.शासनाच्या अटी व शार्तीप्रमाणे जागेच्या 
भाडेदरास मान्यता देण्यात येईल. 


मोटारगाडी/जीप/स्टेशन वेंगन/मोटार 
सायकल/'स्कुटर/मोपेड/यांत्रिकी 
(स्वयंचलित) २ किंवा ३ चाकी वाहन विकत 
घेण्यासाठी मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना वाहन 
अग्निम मंजूर करणे. 


सचिव तथा मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 


पूर्ण अधिकार 


१.मंडळाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली असली 
पाहिजे. 

२.आवऱ्यक त्या प्रकरणी योग्य ती प्रतिभूती / 
सांपा्श्चिक प्रतिभूती घेतली पाहिजे. 

३.अग्निम देण्याविषयीच्या सर्व अटीची उचित वेळी 
पूर्तता होते यावर लक्ष ठेवणे व खात्री करणे 
याबाबतची जबाबदारी अग्निम मंजूर करण्यास 
सक्षम असणाऱ्या प्राधिकाऱ्याची राहील. 

४. ज्या कर्मचाऱ्याला अग्निम मंजूर करावयाचा 
आहे, त्या PHARMA धारण केलेल्या पदावर त्या 
पदाच्या सेवा भरती नियमानुसार नेमणूक झाली 
असली पाहिजे. 

५. यांत्रिकी (स्वयंचलित) 3 चाकी वाहन (सायकल) 
खरेदी करण्यासाठी ज्यांची मंडळाच्या सेवेत 
नियमितपणे नेमणूक करण्यात आली आहे, अशा 
मंडळाच्या wed दिव्यांग कर्मचाऱ्यांनाच अग्रिम 
मंजूर करण्यात यावा. 


दु 


मंडळाच्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना संगणक 
खरेदी करण्यासाठी अग्निम मंजूर करणे. 


सचिव तथा मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 


पूर्ण अधिकार 


शासनाने विहित केलेल्या अटी व ada 
कार्यवाही करण्यात यावी. शासनाने सद्य:स्थितीत 
दर विहित केलेले आहेत. 


बदली झालेल्या मंडळाच्या कर्मचाऱ्यास | सचिव तथा मुख्य कार्यकारी | पूर्ण अधिकार शासनाने विहित केलेल्या अटी व शार्तीप्रमाणे 
वेतन अग्निम, प्रवास भत्ता अग्रिम इत्यादी | अधिकारी कार्यवाही करण्यात यावी. 
मंजूर करणे. उप मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 
जिल्हा कार्यकारी अधिकारी 
/ उपजिल्हा कार्यकारी 
अधिकारी 
मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सण अग्रिम मंजूर | सचिव तथा मुख्य कार्यकारी | पूर्ण अधिकार शासनाने विहित केलेल्या अटी व शार्तीप्रमाणे 
करणे. अधिकारी कार्यवाही करण्यात यावी. 
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
जिल्हा कार्यकारी अधिकारी 
/ उपजिल्हा कार्यकारी 
अधिकारी 
जडवस्तू संग्रहातील निरूपयोगी वस्तू | सचिव तथा मुख्य कार्यकारी | पूर्ण अधिकार १. निलेखन करण्यापूर्वी मंडळाची मान्यता घेण्यात 
निर्लेखित करणे. अधिकारी यावी. 
२.सर्वसाधारण शासकीय अटींचे व कार्यपध्दतीचे 
अनुपालन करण्यात यावे. 
भांडार सामानाच्या व जडवस्तूच्या वसूल न | सचिव तथा मुख्य कार्यकारी | पूर्ण अधिकार १. POST करण्यापूर्वी मंडळाची मान्यता घेण्यात 


होणाऱ्या किंमती निर्ळलेखित करणे. 


अधिकारी 


यावी. 

२.ज्यामुळे शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी 
लागण्याची शक्‍यता निर्माण होईल इतक्या गंभीर 
स्वरुपाचा निष्काळजीपणा कोणत्याही 
अधिकाऱ्याकडून झालेला नसावा. 

३.झालेली हानी ही चोरी, अपहार किंवा लबाडी या 
कारणाने झालेली नसावी. 

४.हानीचे fide मंडळाच्या अधिकार कक्षेतील 
असले पाहिजे. 


| १ अवजारे किरकोळ साधनसामग्री आणि | सचिव तथा मुख्य कार्यकारी | पूर्ण अधिकार १.मंडळाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. 
उपकरण संच घेण्यास मंजूरी देणे अधिकारी २.खरेदीसाठी आखून दिलेल्या नियमानुसार (GeM 
उप मुख्य कार्यकारी | वार्षिक Portal), कार्यपध्दतींचे व सर्वसाधारण निर्देशांचे 
अधिकारी रु.५०,००० /- पर्यंत पालन करण्यात यावे. 
जिल्हा कार्यकारी | वार्षिक 
अधिकारी/ उप जिल्हा | रु. २५,०००/- पर्यंत 
कार्यकारी अधिकारी 
| १ १  । यंत्राच्या (विभागाच्या वाहतुकीची वाहने | सचिव तथा मुख्य कार्यकारी | पूर्ण अधिकार १. मंडळाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. 
वगळता) कार्यसज्जतेसाठी लागणारे सुटे | अधिकारी २.खरेदीसाठी आखून दिलेल्या नियमानुसार (GeM 
भाग, उपसाधने व इतर वस्तु, साधनसामग्री |उप मुख्य कार्यकारी | प्रत्येक बाबींवरील खर्चे रू. | Portal), कार्यपध्दतींचे व सर्वसाधारण निर्देशांचे 
विकत घेण्यासाठी मंजुरी देणे. अधिकारी ५०,०००/- पेक्षा अधिक । पालन करण्यात यावे. 
जिल्हा कार्यकारी अधिकारी | नसेल तर वार्षिक रू. 
/ उपजिल्हा कार्यकारी | २५,०००/-च्या मर्यादे पर्यंत 
अधिकारी 
१२ | १२ | aaa, यंत्रसामग्री आणि साधन सामग्री | सचिव तथा मुख्य कार्यकारी | पूर्ण अधिकार १.मंडळाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. 
इत्यादींच्या दुरुस्तीस मंजुरी देणे. अधिकारी २.दुरुस्तीचा वार्षिक खर्च यंत्रसामग्रीच्या पुस्तकी 
उप मुख्य कार्यकारी | वार्षिक किंमतीच्या २५ Teale अधिक होता कामा नये. 
अधिकारी रु.१०,०००/- पर्यंत ३.शासनाने विहीत केलेल्या कार्यपध्दती आणि 
= sd ues 
= Sa सर्वसा निर्देशाचे पालन केले . 
अधिकारी/उपजिल्हा रु.५,०००/- पर्यंत 
कार्यकारी अधिकारी 
१३ | १३ | मंडळाने आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय / | सचिव तथा मुख्य कार्यकारी | पूर्ण अधिकार मंडळाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. 


विभागीय/ क्षेत्रीय बैठकींना उपस्थित 
राहणाऱ्या अभ्यांगतावरील खर्च मंजूर करणे. 


अधिकारी 


१४ | १४ | परिषद, समिती, आयोग, निकाय यांच्या | सचिव तथा मुख्य कार्यकारी | पूर्ण अधिकार १.मंडळाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. 
सभासदांना तसेच कार्यालयीन औपचारिक | अधिकारी २.शासनाने विहित केलेल्या अटी व SAAC 
बैठकीतील सदस्यांना दिलेल्या कार्यवाही करण्यात यावी. 
अल्पोपहाराच्या खर्चास मंजूरी देणे. 

१५ | १५ | कार्यालयाकरिता दूरध्वनी मंजूर करणे सचिव तथा मुख्य कार्यकारी | पूर्ण अधिकार मंडळाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. 

अधिकारी 
उप मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 
जिल्हा कार्यकारी अधिकारी 
/ उपजिल्हा कार्यकारी 
अधिकारी 
१६ | १६ | स्थायी अग्रिमाची रक्‍कम निश्चित करणे. सचिव तथा मुख्य कार्यकारी | मुख्यालय स्तरावरील | १. मंडळाची मान्यता असावी. 
अधिकारी किरकोळ बाबींवरील | २.प्रचलित नियमांचे अनुपालन व्हावे. 
खर्चाकरिता रु. १.०० लक्ष 

qo | १७ | किरकोळ बांधकाम, अधिकाऱ्यांसाठी किंवा | सचिव तथा मुख्य कार्यकारी | पूर्ण अधिकार मंडळाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. 
कार्यालयाच्या गरजेसाठी लाकडी दालने | अधिकारी 
बनविण्याच्या आणि दुरुस्तीच्या खर्चास 
मंजूरी देणे व त्या प्रयोजनासाठी रक्‍कम 
नियत वाटप करणे. 

१८ | १८  । वातानुकुलित यंत्रे खरेदी करणेव त्या सचिव तथा मुख्य कार्यकारी | पूर्ण अधिकार १.मंडळाची मान्यता असावी. 
खर्चाला मंजुरी देणे. अधिकारी २.अर्थसंकल्पीय तरतूद असावी. 

१९ | १९ | मंडळाच्या वाहनांच्या देखभालळीवरील ती | सचिव तथा मुख्य कार्यकारी | पूर्ण अधिकार १.अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. 


सुस्थितीत ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या 
दुरुस्तीसाठीच्या खर्चास मंजूरी देणे (पेट्रोल, 
डिझेल, इंजिन ऑईल यांवरील खर्चाचा (या 


अधिकारी 


उप मुख्य कार्यकारी 


अधिकारी 


प्रति कार्यालय वार्षिक रु. 
५०,०००/- पर्यंत 


२.जर वाहन शासकीय कार्यशाळेत दुरुस्त 
करण्यात आले नसेळ तर प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतन 


Weal वर्णनात) अंतर्भाव राहणार नाही.) | जिल्हा कार्यकारी | वार्षिक रु. ५०,०००/- पर्यंत | संस्था, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 
अधिकारी/उपजिल्हा यांत्रिक विभागातील कार्यकारी अभियंता आणि 
कार्यकारी अधिकारी कृषी व पदुम विभागातील प्रादेशिक दुग्धशाळा 


अभियंता, कृषी अभियंता, अधीक्षक, शासकीय 
परिवहन सेवा यांनी (या विषयीचा) खर्च वाजवी 
असल्याबद्दल प्रमाणित केलेले असले पाहिजे. 
सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या 
कार्यालयाप्रमाणे अन्य शासकीय कार्यालयाच्या 
गरजेप्रमाणे तपासणीअंती तातडीने असे प्रमाणपत्र 
द्यावे. 

३.कार्यपध्दतीविषयक नियमांचे आणि इतर 
सर्वसाधारण निर्देशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 
४.खर्चात काटकसर करण्यासंबधी वेळोवेळी 
काढलेल्या आदेशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 
५.टायर, टयुब, बॅटरी इ. बदली करण्यासाठी 
येणाऱ्या खर्चाचा या शाक्‍तींच्या वर्णनामध्ये अंर्तभाव 
राहील. 


२० | २० | मंडळाच्या वाहनांसाठी पेट्रोल,डिझेल, वंगण | सचिव तथा मुख्य कार्यकारी | पूर्ण अधिकार १.अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. 
तेल/इंजिन ऑईल/सी.एन.जी. खरेदी | अधिकारी २.प्रचलित नियमांचे अनुपालन व्हावे. 
करण्यासाठी खर्च मंजूर करणे. 

२१ | २१ ।नवीन निर्माण केलेल्या कार्यालयाकरिता | सचिव तथा मुख्य कार्यकारी | पूर्ण अधिकार १.अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. 


'लेखनसामग्रीची खरेदी करणे. 


अधिकारी 


उपमुख्य कार्यकारी | वार्षिक रु. ५०,०००/- 
अधिकारी 

जिल्हा कार्यकारी अधिकारी | वार्षिक रु.३०,०००/- 
/उपजिल्हा कार्यकारी 


अधिकारी 


२.खरेदीसाठी आखून दिलेल्या नियमानुसार (GeM 
Portal), कार्यपध्दतींचे व सर्वसाधारण निर्देशांचे 
पालन करण्यात यावे. 


२२ 


२२ 


नवीन विदयुत फोटो कॉपी यंत्र खरेदी 
करण्यास मंजूरी देणे 


सचिव तथा मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 


पूर्ण अधिकार 


१.मंडळाची मान्यता असावी. 

२.अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. 

३.खरेदीसाठी आखून दिलेल्या नियमानुसार (GeM 
Portal), कार्यपध्दतींचे व सर्वसाधारण निर्देशांचे 
पालन करण्यात यावे. 

४.फोटो कॉपिअर चालकांची पदे नव्याने निर्माण 
करण्यात येऊ नयेत. 

५.प्रत्येक यंत्र सुस्थितीत रहावे यासाठी योग्य ते 
देखभालविषयक करार करण्यात यावा. 

६.सध्या अस्तित्वात असलेली यंत्रे त्यांच्या 
खरेदीच्या दिनांकापासून ५ वर्षापर्यंत बदलण्यात 
येऊ नयेत. 

७.जुन्या यंत्राची दुरूस्ती करणे खर्चाच्या दृष्टीने 
व्यवहार्य नसल्यास त्यांच्या बदली नवीन यंत्रे 
खरेदी करणे याचा समावेश असेल. 

८.जर सध्याच्या garded नवीन बदली यंत्र 
घेण्यात आले तर जुन्या यंत्राची विल्हेवाट उपरोक्‍त 
नियम क्र. ८ प्रमाणे करण्यात यावी. 


२२ 


२२ 


नवीन संगणक खरेदी करणे किवा सध्या 
अस्तित्वात संगणक यंत्रणेत वाढ/श्रेणी वाढ 
करणे. 


सचिव तथा मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 


पूर्ण अधिकार 


१.मंडळाची मान्यता असावी. 

२.अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. 

३.खरेदीसाठी आखून दिलेल्या नियमानुसार (GeM 
Portal), कार्यपध्दतींचे व सर्वसाधारण निर्देशांचे 
पालन करण्यात यावे. 


२४ 


२४ 


संगणकासाठी ळागणाऱ्या तबकडया (प्लॉपी 
डिस्क), कॉम्पेक्ट डिस्क, डिजिटल व्हिडिओ 
डिस्क (PRM , यु.एस.बी. पेन ड्राईव्ह (२ जी 
बी पर्यंत) की बोर्ड, प्रिंटगसाठी रिबन्स , इंक, 
कार्टीज खरेदी करणे व त्यांचे रिफिलींग 
करणे इ. विकत घेण्यासाठी खर्चास मंजूरी 
देणे. 


सचिव तथा मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 


पूर्ण अधिकार 


उप मुख्य कार्यकारी | वार्षिक रु.५०,०००/-पर्यंत 
अधिकारी 

जिल्हा कार्यकारी अधिकारी | वार्षिक रु.३०,०००/- पर्यंत 
/उपजिल्हा कार्यकारी 


अधिकारी 


१.अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. 

२.खरेदीसाठी आखून दिलेल्या नियमानुसार (GeM 
Portal), कार्यपध्दतींचे व सर्वसाधारण निर्देशांचे 
पालन करण्यात यावे. 

३.खर्च काटकसरीने करण्याबाबत संबधित 
प्राधिकाऱ्यांनी आव्यक ती काळजी घ्यावी. 


२५ 


२५ 


मंडळ मुख्यालय आणि दुय्यम कार्यालयातील 
फर्निचरच्या दुरूस्तीला मंजूरी देणे. 


सचिव तथा मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 


पूर्ण अधिकार 


१.अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. 
२.प्रचलित कार्यपध्दतीविषयक नियमांचे आणि 


उप मुख्य कार्यकारी | प्रतिवर्षी रु.३०,०००/-पर्यंत | इतर सर्वसाधारण निर्देशांचे अनुपालन करण्यात 
अधिकारी यावे. 
जिल्हा कार्यकारी अधिकारी | प्रतिवर्षी रु.३०,०००/- पर्यंत 
/उपजिल्हा कार्यकारी 
अधिकारी 
२६ २६ | तातडीच्या व निकडीच्या प्रकरणी (इंग्रजी / | सचिव तथा मुख्य कार्यकारी | पूर्ण अधिकार १.मंडळाची मान्यता असावी. 
मराठी) मुद्रणाचे काम स्थानिक खाजगी | अधिकारी २.अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. 
मुद्रणालयामार्फत करून घेणे. 
२७ | २७ मंडळामध्ये नेमलेल्या चतुर्थ श्रेणीतील | सचिव तथा मुख्य कार्यकारी | पूर्ण अधिकार १.विहित केलेल्या प्रमाणानुसार मंजूरीचे नियमन 
शासकीय कर्मचाऱ्यांना गणवेश पुरवठा | अधिकारी करण्यात यावे. 
करण्याबाबत मंजूरी देणे. उप मुख्य कार्यकारी | अधिनस्त कार्यालयातील | २. अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. 
अधिकारी कर्मचारी यांचेबाबतीत संपूर्ण | ३.चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक सबंधित 
अधिकार पदाच्या सेवाभरती नियमानुसार झालेली असावी. 
जिल्हा कार्यकारी अधिकारी | अधिनस्त कार्यालयातील 
/उपजिल्हा कार्यकारी | कर्मचारी यांचे बाबतीत 
अधिकारी संपूर्ण अधिकार. 
२८ | २८ । कार्यालयीन उपयोगासाठी वृत्तपत्रेविकत |। सचिव तथा मुख्य कार्यकारी | पूर्ण अधिकार १.खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


घेण्यास मंजूरी देणे. 


अधिकारी 


उप मुख्य कार्यकारी | वार्षिक रु.१५,०००/-पर्यंत 
अधिकारी 

जिल्हा कार्यकारी अधिकारी | वार्षिक रु.१०,०००/-पर्यंत 
/उपजिल्हा कार्यकारी 

अधिकारी 


२.वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या खर्चात काटकसर 
करण्यासबंधीच्या आदेशांचे अनुपालन करण्यात 
यावे. 

३.विभाग प्रमुखांच्या निवासस्थानी केवळ एक 
मराठी व एक इंग्रजी वृत्तपत्राचा पुरवठा करता 
येईल. 

४.प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख / कार्यालय प्रमुख 
यांच्या कार्यालयासाठी केवळ एक मराठी व एक 
इंग्रजी वृत्तपत्राचा पुरवठा करता येईल. अतिरिक्त 
पदभाराच्या वेळी या खर्चाची दुरुक्ती टाळावी. 


५. विभाग प्रमुखांच्या निवासस्थानी पुरविण्यात 
आलेल्या वृत्तपत्राची रद्दी विकणे व अशा विक्रीतुन 
येणारी रक्‍कम मंडळाकडे जमा करणे आवशयक 
आहे. 

६.ज्या कार्यालयात ग्रंथालयाची व्यवस्था केलेली 
आहे त्या ग्रंथालयासाठी विभाग प्रमुख 
कार्यालयाच्या कामकाजाच्या संदर्भात आवश्‍यक ती 
वृत्तपत्रे खरेदी करण्यास मंजूरी देऊ शकतील. 


२९ 


२९ 


भांडार वस्तुंच्या मुल्यांतील तुटीसाठी 
(सबंधित भांडार वस्तुंचे वसूल न होण्याजोगे 
(एवढे) मुल्य निर्लेखित करणे. (पुस्तके आणि 
प्रकाशाने यांचा यात अंतर्भाव नाही.) 


सचिव तथा मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 


पूर्ण अधिकार 


१.मंडळाची मान्यता असावी. 

२.कार्यप्रणालीतील जो दोष सुधारण्यासाठी 
मंडळाच्या आदेशाची आवश्‍यकता असते असा 
कार्यप्रणाळीतील दोष दृष्टीत्पत्तीस आलेला नसेल 
तरच या अधिकाराचा वापर करता येईल. 
३.ज्यामुळे एखाद्या कर्मचाऱ्यावर/ अधिकाऱ्यावर 
व्यक्तिगत शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याची 
आवड्यकता भासेल इतक्या गंभीर स्वरुपाचा 
कुठलाही निष्काळजीपणा त्यांच्याकडून झालेला 
नसावा. 

४. भांडाराचे वार्षिक पुनर्विलोकन करण्यात यावे. 
६.पुस्तके आणि प्रकाडाने यांचा यांत अंतर्भाव नाही. 


30 


30 


मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च 
न्यायालयातील व जिल्हा न्यायालय येथील 
मूळ प्रकरणांमध्ये व अपिल प्रकरणांमध्ये 
शासनाची/ मंडळाची बाजू मांडण्यासाठी 
नियुक्‍त वकीलांची फी ठरविणे व फीच्या 
खर्चाला मंजूरी देणे. 


सचिव तथा मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 


शासन निर्णय, विधी व न्याय 
विभाग क्रमांक: जीपीएच/ 
४३९८/(१७२३)//चौदा, दि. 
३०.०१.१९९९ सोबतच्या मूळ 
q अपील प्रकरणासाठी 
विवरणपत्र सी (१) मध्ये उच्च 
न्यायालय (मूळ बाजू) मुंबई 
येथील प्रकरणे हाताळण्या- 
साठी विहित केलेल्या आणि 
त्यामध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या 


१. अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. 
२.या संदर्भातील सर्वसाधारण आदेशांचे पालन 
करावे. 


सुधारणांच्या मर्यादांच्या 
अधिन राहून पूर्ण अधिकार. 


२३१ 


२३१ 


आकस्मिक खर्चास (वरखर्च) मंजूरी देणे. 


सचिव तथा मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 


प्रतिवर्षी 
रू. २,००,०००/- 


१.अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. 

२.आखून दिलेली कार्यपध्दती व कार्यपध्दती 
विषयक नियमांचे आणि इतर सर्वसाधारण 
आदेशांचे अनुपालन व्हावे. 

३.“आकस्मिक खर्च (वरखची” यामध्ये एक 
कार्यालय म्हणून कार्यालयाच्या व्यवस्थापनाच्या 
दृष्टीने आनुषंगिक असलेल्या उदा.सर्वसाधारणपणे 
पुस्तके व नियतकालिके यांची खरेदी, 
लेखनसामग्रीची खरेदी, इत्यादी किरकोळ दैनंदिन 
खर्चाचा समावेश होतो. 


३२ 


३२ 


वातानुकुलित यंत्र, वायरकुलर, संगणक 
मुद्रण यंत्र, बायोमेट्रीक, प्रिंटर्स, स्कॅनर, 
झेरॉक्स इ. कार्यालयीन यंत्रसामुग्रीचा वार्षिक 
देखभाल करार. 


सचिव तथा मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 


पूर्ण अधिकार 


१. अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. 

२.आखून दिलेली कार्यपध्दती व कार्यपध्दती 
विषयक नियमांचे आणि इतर सर्वसाधारण 
आदेशांचे अनुपालन व्हावे. 


